मागणी क्र. बी-७, मुख्य लेखाशीर्ष क्र. ३०५१. 
बंदरे व दिपगृहे (३०५१०७६८) अंतर्गत 
धाकटी डहाणू, ता. डहाणू,जि. ठाणे येथे 
बंदरापर्यंत जोड रस्ते बांधण्यासाठी अनुदान 
वितरण करण्याबाबत 


शासन निर्णय 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक पीएलएन ०८११/प्र.क्र. २२७/बंद्रे-२ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक :- १७ ऑक्टोबर, २०११ 


वाचा :- (१) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. पीडीई ०६०६/प्र.क्र. १२/बंदरे-२, दिनांक १०.१०.२००६ 
(२) वित्तीय नियंत्रक-नि-मुख्य लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई यांचे पत्र 
क़र.ममेबो/मुकाअ/लेखा-२/२५९, दिनांक ८.८.२०९१ 
(३) कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई यांचे पत्र क्र. ममेबो/मुकाअ/ 
अभि-१/लेखाशिर्ष ३०५१/३१६, दिनांक २७.९.२०११ 
(४) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अंदाज-२०.११/प्र.क्र. ९३/२०११/अर्थसंकल्प-३, 
दिनांक २१.९.२०१९१ 
शासन निर्णय :- धाकटी डहाणू, ता. डहाणू, जि. ठाणे येथे बंदरापर्यंत जोड रस्त्याचे बांधकाम 
करण्याच्या कामासाठी "मागणी क्र. बी-७, लेखाशीर्ष ३०५१-बंदरे व दीपगृहे, १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील 
व इतर उपक्रमांना सहाय्य, (०१) सागरी मंडळास (मेरीटाईम बोर्डास) सहाय्यक अनुदान (०१) (०८) 
Tease रस्ते/रेल्वे मार्ग बांधणे आणि बॅकवॉटर (पश्‍चजल) विकास (योजनांतर्गत) (३०५१०७६८), ३१ 
सहायक अनुदान (वेतनेतर) " या लेखाशीर्षाखाली सन २०११-१२ मध्ये अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या 
रु. ५०.०० लाख निधीपैकी रु. ५.०० लाख (रुपये पाच लाख फक्त) इतका निधी मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड यांना वितरीत करण्यात येत आहे. 
२. हे आदेश वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अंदाज- २०.१९/प्र.क्र. ९३/२०११/अर्थसंकल्प-३, 


दिनांक 29.9.2099 अन्वये महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, २०११ मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणेस 


area निर्गमित करण्यात येत आहे. 


F:\111\30510768 Iwn\t 


= सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१११०१७११५८०७००३१ AAT 


आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 4 
7 र { 
A pie ९ २- 
(अं. शा. घार्गे) 
उप सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रतिः- 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई (५ जादा प्रतींसह) 
महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई 

महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), नागपूर 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

वित्त विभाग (व्यय-८/अर्थसंकल्प-११), मंत्रालय, मुंबई - ३२ 

नियोजन विभाग (का.१४६१), मंत्रालय, मुंबई - ३२ 

अवर सचिव (बीयूडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई -32 

निवडनस्ती (बंदरे-२) 


